विधि व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील 
महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई कार्यालयातील पदांच्या आढाव्याअंती 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एजीओ २२१६/प्र.क्र.३८/का.एक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०५ ऑक्टोबर, २०१९. 


वाचा:- १) शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, 
दिनांक १०.९.२००१. 
२) शासन निर्णय,विधि व न्याय विभाग,क्र. ओओडी ११०१/१५६४(१३३)/का.१, 
दिनांक १५.१२.२००६. 
३) वित्त विभागाचे पत्र क्र. पदनि-१०१९/प्र.क्र.३९/२०१९/अपुक,दिनांक ५.८.२००६. 


प्रस्तावना:- 


विधि व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांचे कार्यालयात अस्तित्वात असलेल्या सर्व पदांचा वित्त विभागाच्या वाचा येथील क्र. १ च्या शासन 
निर्णयातील आदेझानुसार व मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्वकष आढावा घेण्यात आला असून, विभागाच्या या 
आढाव्यास मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक ८ जुले, २०१९ 
रोजी झालेल्या बैठकीत मंजूरी दिलेली आहे. 


शासन निर्णय : 

१. वाचा येथील अनुक्रमांक २ येथील शासन निर्णयानुसार महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई या कार्यालयातील ३० पदांचा आकृतीबंध निश्चित केला होता. महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयातील कामकाजाचा सखोल व सर्वकष आढावा घेऊन, संयुक्‍त सचिव 
समितीने पुर्वीच्या एकूण ३० पदांपैकी, १७ नियमित पदे ay अधिसंख्य पदे अज्ञा एकूण २१ पदांचा सुधारित 
आकृतीबंध निश्चित केळेला आहे. त्याप्रमाणे उच्चस्तरीय सचिव समितीने, लिपिक टंकलेखक संवर्गातील 
qo पदांपैकी ५ नियमित व ५ बाह्ययंत्रणेमारफत भरण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच वाहनचालक-१, 
दप्तरी-१, नाईक-१ व शिपाई-४ पदे मृत संवर्ग केली आहेत. वर्ग-४ संवर्गातील ४ मृत संवर्गातील १ पद 
अधिसंख्य व ३ बाह्ययंत्रणेबाबत भरण्यास परवानगी दिली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एजीओ २२१६/प्र.क्र.३८/का.एक 


२. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेनुसार महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त, मुंबई या 
कार्यालयासाठी एकूण २१ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
सुधारित आकृतीबंधाचा संवर्गनिहाय tate विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविला आहे. 
३. महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त, मुंबई या कार्यालयातील वाहनचालक-१, दप्तरी-१, नाईक-१ व 
शिपाई १ पदावरील कर्मचारी सेवानिवृत्त होईपर्यंत अधिसंख्य पदावर कार्यरत राहतील तदनंतर ही पदे 
आपोआप निरसित होतील. अधिसंख्य पदांचा तपशिल विवरणपत्र-ब मध्ये दर्शविला आहे. 
४. विवरणपत्र-ब मध्ये दर्शविलेल्या पदांवर कार्यरत असणारे कर्मचारी सेवानिवृत्त होईपर्यंत त्या 
कालावधीसाठी त्याच पदनामाची व त्याच वेतनश्रेणीमधील अधिसंख्य पदे करण्यास शासन मंजूरी देण्यात 
येत आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्याचा खर्च ते यापूर्वी ज्या लेखाशीर्षाखाली वेतन घेत होते त्याच 
ळेखाशीर्षाखाली यापुढेही खर्ची टाकण्यात यावा. या पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे अन्य पदावर 
समावेशन झाल्यानंतर अथवा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ती पदे आपोआपच रद्द होतील.त्यानंतर या 
पदांचे काम बाह्ययंत्रणेद्दारे करण्यास मान्यता दिली आहे. त्या पदांची कामे बाह्ययंत्रणेद्दारे करून घेताना 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दिनांक २७.९.२०१०, दि.२.२.२०१३,दि.२.१०.२०१३,दि.२.८.२०१६ मधील 
तरतूदीचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता HASAN व शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
यांचे कार्यालयाने घ्यावी. 
५. हाशासननिर्णयमा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या सन २०१९ 
मधील ४ थ्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार व शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक असंक-१००१/ 
प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा,दिनांक१०.९.२००१अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळवर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९१००५१६५१५६४०१२ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून करढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Manisha Anil 
Kadam 


(मनिषा कदम) 
अवर सचिव (विधि), विधि व न्याय 
प्रति, 


मा. मुख्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उपसचिव, 

प्रधान सचिव व विधि परामर्शी,विधि व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


०७८ “७ AD -5 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एजीओ २२१६/प्र.क्र.३८/का.एक 


९ 


. प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
. महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

. महाळेखापाल-एक, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 

. महालेखापाल- दोन, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर, 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
११.सामान्य प्रशासन विभाग,का.१४,१४-अ, १४-ब, 
१२.वित्त विभाग/आपुक,वित्तीय सुधारणा, 

१३.विधि व न्याय विभाग, कार्या-१७,२३,२४ व २५, 
१४.निवडनस्ती (का-१) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एजीओ २२१६/प्र.क्र.३८/का.एक 


विवरणपत्र-अ 


महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयातील पदांच्या आढाव्याअंती 


सुधारित स्थिती 
(आकृतिबंध) 
अ.क्र पदनाम वेतनस्तर (रुपये) पद आढाव्यानंतर मंजूर 
स्थायी | अस्थायी। पदांची संख्या 
गट-अ 
रि महाप्रशआासक व (i) Pay of Dist. Judge if from 
शासकीय विश्वस्त, Judiciary Service/Cadre q — q 
महाराष्ट्र राज्य मुंबई (ii) 5-२७:११८५००-२१४१०० 
२ | सहायक संचालक 5-२०:५६१००-१७७५०० a | [ अ. | शिंका 
गट- ब (अराजपत्रित) 
३ सहायक लेखा 5-१५:४१८००-१३२३०० १ | १ 
अधिकारी 
४ अधीक्षक 5-१४:३८६००-१२२८०० १ | q 
५ | लघुलेखक- इंग्रजी |  85-१४:३८६००-१२२८०० ia णं १ 
(निम्न श्रेणी) 
गट-क (वर्ग-३) 
६ उपलेखापाल 5-१३:३५४००-११२४०० १ a q 
७ सहायक $-८:२५५००-८११०० ५ २ ६ 
८ लिपिक/ 5-६:१९९००-६३२०० & 8 ५ नियमित 
लिपिक-टंकलेखक ५ बाह्ययंत्रणेमार्फत 
एकूण २१ ९ 1 १ | 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एजीओ २२१६/प्र.क्र.३८/का.एक 


विवरणपत्र- ब 


महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य मुंबई या कार्यालयातील रद्द करावयाच्या व अधिसंख्य 


पदांचा तप्ील 
अ.क्र पदनाम अधिसंख्य पदांची संख्या 
१ वाहनचालक १ 
, दप्तरी 11१1111 
३ नाईक शिक ओकओका ee 
४ शिपाई १ अधिसंख्य 
३ बाह्य यंत्रणेद्वारे 
एकूण ४ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


